सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापागा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३६] 


मंगळवार , दिनांक २५ जुलै २०१७ : श्रावण ३ , शके १९३९ [किंमत ० .०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


आदेश : 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा : 


१ . मा . राज्य निवडणुक आयोग यांचे पत्र रानिआ / जि .प.पं./ २०१६/ 
प्र .क्र .-२६/ का -६ दि . ०९ .११.२०१६ . 


२ . मा . राज्य निवडणुक आयोग यांचे आदेश दिनांक २१. १० . २०१६ . 


३ . मुख्याधिकारी नगरपरिषद अंबड यांचे पत्र क्र . जा .क्र ./ कवी/ नप . खर्च/ 
२०१७ दि . २८ .०१.२०१७ . 
४ . मुख्याधिकारी नगर परिषद भोकरदन यांचे पत्र क्र . जा .क्र .१६/ 
पनपसानिख/ २०१६ दि . ०७.०१. २०१७ . 


५ . मुख्याधिकारी नगरपरिषद भोकरदन यांचे पत्र क्र . जा . क्र . १७ / 
नपभो/ सभा / काची - १४ दि . १३. ०२. १७ 


जा .क्र . २०१७/ नविशा/ कार्या- २/ नगर परिषद निवडणुक / सीआर 
०३ . - निवडणुक निर्णय अधिकारी नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक 
२०१६ जि . जालना यांनी सार्वत्रिक निवडणुक २०१६ मध्ये निवडणुक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी खर्चाची माहिती विहित कालावधीत व 
विहीत मुदतीत सादर न केल्या बाबत अहवाल सादर केला आहे. 

महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १९६५ चे कलम १६ मध्ये पोटकलम ( १ड ) अन्वये 
उमेदवारांनी निवडणुक खर्चाच्या हिशोबाच्या तपशिल दाखल करणे 
आवश्यक आहे . खालील प्रमाणे निवडणूक खर्च दाखल न केलेल्या 
उमेदवारांनी नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक लढविली असुन 
विहीत मुदतीत निवडणुक खर्चाचा तपशिल सादर केलेला नाही 
असा अहवाल सर्व मुख्याधिकारी नगर परिषद जि . जालना यांनी 
दिलेला आहे. 

खर्चाचे तपशिल विहीत कालावधीत दाखल न केल्याने महाराष्ट्र 
नगर परिषदा , नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९५ चे 
कलम १६ मध्ये पोटकलम ( १ड ) अन्वये अनर्ह का घोषित करण्यात 
येऊ नये अशी नोटीस देऊन याबाबत खुलासा स्वतः अगर 
वकिलामार्फत सादर करणे बाबत उमेदवारांना कळविण्यात आले . 

मा . राज्य निवडणुक आयोग यांचे पत्र रानिआ / जि . प .पंस / 
२०१६/प्र .क्र .- २६/ का - ६ दि . ०९ .११. २०१६ मधील तरतुदी प्रमाणे 
निवडणुकीच्या दिनांकापासुन ३० दिवसाच्या आत निवडणुकीचा 
खर्च दाखल करणे बंधनकारक असतांनाही मुदतीत निवडणुक खर्च 
दाखल केलेला नाही. तसेच नोटीसचा खुलासा सादर केलेला 
नाही . त्यानुसार खालील उमेदवार यांना या कार्यालयाचे आदेश 
जा . क्र . २०१७/ नविशा/ कार्या- २/ नगर परिषद निवडणुक / सीआर - ०३ 
दिनांक २१. ०७. २०१७ अन्वये आदेशाच्या दिनांकापासुन अनर्ह 
ठरविण्यात आले आहे . 


६ . निवडणूक निर्णय अधिकारी जालना यांचे पत्र क्र . जा . क्र ./ जानप / 
निवडणुक खर्च/ १७ दि . २५.०१.१७ 


७ . या कार्यालया मार्फत खर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवारांना 
तामील करण्यात नोटीस जा .क्र . २०१७/ नपाप्र / कार्या- २/ कावी-दिनांक 
२३.०२. २०१७. 
९ . मुख्याधिकारी नगरपरिषद परतुर यांचे श्रीमती कल्पना कवडी व 
नितीन यादर यांच्या खर्च सादर केल्या बाबत खुलासा दिनांक 
१८ . ०५. २०१७ . 


१० . मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे खर्च सादर न करणाऱ्या 
उमेदवारावर अर्नहची कार्यवाही करण्या बाबत स्मरण पत्र दिनांक 
१९ .०६ . २०१७ . 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ जुलै २०१७ : श्रावण ३, शके १९३९ 


भाग १- अ असाधारण 


भोकरदन नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक - २०१६ मध्ये खर्च सादर न केलेल्या उमेदवारांची यादी 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


प्रभाग क्र . 


अनर्ह ठरविल्याचा दिनांक 


पवार विठ्ठल नामदेव 


७ - ब 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


दांडगे जयश्री शामराव 


८ - अ 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


८ - ब 


दिनांक २१ .०७ . २०१७ 


पैठणकर अनुराधा प्रदिप 
शाह जमेलाबी इनुसअली 


०४ 


| नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार 


दिनांक २१. ०७ . २०१७ 


अंबड नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक - २०१६ मध्ये खर्च सादर न केलेल्या उमेदवारांची यादी 


अ . क्र . 


प्रभाग क्र . 


अनर्ह ठरविल्याचा दिनांक 


उमेदवाराचे नाव 
बोर्डे सुमित शिवाजी 


२ - अ 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


आढाव चंद्रकांत विठ्ठलराव 


३ - अ 


दिनांक २१.०७. २०१७ 


शेख एजाज खलील 


५- अ 


दिनांक २१.०७. २०१७ 


परतुर नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक - २०१६ मध्ये खर्च सादर न केलेल्या उमेदवारांची यादी 


अ . क्र . 


सदस्य पदाचे उमेदवाराचे नाव 


प्रभाग क्र . 


अनर्ह ठरविल्याचा दिनांक 


०१ 


२- अ 


दिनांक २१ .०७.२०१७ 


चव्हाण रेणुका नारायण 
सोनकांबळे सतीष श्रावण 


०२ 


५ - अ 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


०३ 


नाटेकर राहुल रघुनंदन 


८ - अ 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


| ०४ 


शे . सयद पाशा 


९- ब 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


०५ 


प्रधान केशरबाई सोपानराव 


नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार 


दिनांक २१ .०७.२०१७ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ जुलै २०१७ : श्रावण ३ , शके १९३९ 


प्रभाग क्र . 


अनर्ह ठरविल्याचा दिनांक 


| अ.क्र . नगर परिषद जालना उमेदवाराचे नाव 

०१ सेमलेट यशोदा परशुराम 


२ - ब 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


०२ 


भवर लंका बाबुराव 


२ - ब 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


डोंगरे रुख्मनबाई दौलत 


४ - अ 


दिनांक २१.०७ .२०१७ 


४ - ब 


दिनांक २१.०७. २०१७ 


५ - ब 


दिनांक २१ .०७ . २०१७ 


दिनांक २१. ०७. २०१७ 


| ०४ । शेख यूसुफ शबीर 
। ०५ शेख बरकत सत्तार 
| ०६ । शेख शबाना सलाम 
| ०७ । शेजूल बेबीनंदा संभाजी 
। ०८ - विद्या प्रतापराव लहाने 
| ०९ - संतोष सुरेश जाधव 


दिनांक २१.०७ . २०१७ 


। ७-ब 
। ७-ब 

८-अ 
९ - अ 


दिनांक २१ .०७ . २०१७ 


दिनांक २१.०७ .२०१७ 


शैलेजा मनोज एखंडे 


९ - ब 


दिनांक २१.०७ . २०१७ 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


| ११ । लक्ष्मीबाई डि . भुसारे 
। १२ । राऊत रुखमनबाई रमेश 


। ९-ब 

१०- ब 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


शेख अमिनाबेगम शेख उस्मान 


१२ - ब 


दिनांक २१. ०७. २०१७ 


पठाण फेरोजखान मूखतारखान 


१४ - ब 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


रामख्या नंदकिशोर खेमचंद 


१४- ब 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


१५ - ब 


दिनांक २१. ०७ . २०१७ 


| १७ 


दिनांक २१. ०७. २०१७ 


गोकुलाबाई कचरुलाल भूरेवाल 
शेख सलमान अब्दुल सलीम 
वाघमारे सुशील सुभाष 
। निर्मल दीपक देवदत्त 


१६- ब 
| १७ - ब 

१७ - ब 


दिनांक २१ .०७ . २०१७ 


। १९ 


दिनांक २१ . ०७ . २०१७ 


निकाळजे रिना प्रभाकर 


१९ - अ 


दिनांक २१ .०७ . २०१७ 


जल्लेवार शांताबाई भगवान 


१९ - ब 


दिनांक २१ .०७ . २०१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ जुलै २०१७ : श्रावण ३ , शके १९३९ 


भाग १ - अ असाधारण 


अ .क्र . 


नगर परिषद जालना उमेदवाराचे नाव 


प्रभाग क्र . 


अनर्ह ठरविल्याचा दिनांक 


शेख साबेरा कासिम 


२१ - ब 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


गिरी प्रदीप शिवाजी 


२२ - अ 


दिनांक २१.०७.२०१७ 


ठाकुर राखी संतोषसिंग 


२२ - ब 


दिनांक २१ .०७.२०१७ 


शेख खतीजाबी बुढण 


२२- ब 


दिनांक २१ .०७.२०१७ 


२६ | शिंगणे सविता हरीभाऊ 


२६ 


। 


२३ - अ । 


दिनांक २१.०७. २०१७ 


अरविंद अशोक पवार 


२३- ब 


दिनांक २१.०७. २०१७ 


शेख चांदपाशा नूर मोहम्मद 


२४- ब 


दिनांक २१ .०७.२०१७ 


रत्नपारखे अनिल श्रीरंग 


२४ - ब 


दिनांक २१. ०७ . २०१७ 


महमद चाऊस सद्दाम फैसलबिन 


२५- ब 


दिनांक २१.०७. २०१७ 


३१ । बेग जुनैर अफजल 


| 


२५ - ब 


दिनांक २१.०७. २०१७ 


३२ 


। 


पठान जावेद शेरखान 


२५ - ब 


दिनांक २१. ०७ . २०१७ 


३३ 


। 


भालेकर विलास रुंजाजी 


२६- ब 


दिनांक २१ .०७. २०१७ 


३४ 


। 


पठान राबियाबी हबीबखान 


२७- ब 


दिनांक २१. ०७. २०१७ 


३५ 


। 


सुतार शीमोन बन्सी 


२८ - अ 


दिनांक २१.०७. २०१७ 


३६ 


। 


गायकवाड राधाबाई हरिचंद्र 


२८ - ब 


दिनांक २१.०७ .२०१७ 


३७ 


। 


शेख सुलतानाबेगम नवाब 


२८ - ब 


दिनांक २१.०७.२०१७ 


३८ 


पवार भिमराव तुकाराम 


२९ - ब 


दिनांक २१. ०७ . २०१७ 


३९ 


। 


खंदारे सदानंद सोपनराव 


२९ - ब 


दिनांक २१.०७. २०१७ 


४० 


। 


गणेश किसन धायडे 


२९ - ब 


दिनांक २१ . ०७. २०१७ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै २०१७ : आषाढ ३० , शके १९३९ 


अ . क्र . 


नगर परिषद जालना अध्यक्ष पदाचे उमेदवाराचे नाव 


अनर्ह ठरविल्याचा दिनांक 


दिनांक २१.०७.२०१७ 


महमद सईदाबेगम असद 
विद्या प्रताप लहाने 


दिनांक २१ . ०७ . २०१७ 


न केलेल्या उमेदवारांना आदेशाच्या दिनांकापासुन तीन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी नगर परिषद/ नगर पंचायत निवडणुक लढविण्यासाठी 
वरिल यादीमधील उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्यात येत आहे . 


त्या अर्थी, वरिल यादी मधील उमेदवारांनी नगर परिषद 
सार्वत्रिक निवडणुक लढविली असुन विहीत रितीने व विहीत मुदतीत 
निवडणुक खर्चाचा हिशोब सादर केलेला नसल्यामुळे मी , जिल्हाधिकारी 
जालना मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ 
चे कलम १६ मध्ये पोटकलम ( १ड ) अन्वये निवडणुक खर्च दाखल 


दिनांक २१ / ०७/ २०१७ . 


(शिवाजी जोंधळे ) 
जिल्हाधिकारी जालना 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


